शासकीय तंत्रनिकेतनातील विभाग प्रमुख 
यांचा परिविक्षा कालावधी समाप्त करुन 
नियुक्ती पुढे सुरु ठेवण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, 
शासन आदेश क्र. पकास-२४१९/प्र.क्र. ८४/१९/तांशि-७ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०००३२. 
दिनांक :- ०६ फेब्रुवारी, २०२०. 


संदर्भ :- 
१. शासन निर्णय, सामान्य प्रशासन विभाग, क्र.परिवि-२७१५/प्र.क्र.३०२/आठ, दि.२९ फेब्रुवारी, २०१६. 
२. संचालक, तंत्रशिक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांचे पत्र क्र. ४/आस्था/ परिविक्षा/ 
२०१९/ ४०७,दि. ०९ ऑगस्ट,२०१९ व क्र.४अ/आस्था/परिविक्षा/२०२०/०६,दि.१८जानेवारी, २०२०. 


शासन आदेशा:- 

शासकीय तंत्रनिकेतनामधील, महाराष्ट्र तंत्रनिकेतन शिक्षक सेवा गट - अ, या संवर्गातील शासकीय 
निवासी महिला तंत्रनिकेतन, तासगांव येथील संबंधित विभाग प्रमुख यांची दोन वर्षाच्या परिविक्षाधीन 
कालावधीकरीता नियुक्‍ती करण्यात आली आहे. सदरचा कालावधी पूर्ण झाल्याने त्यांचा परिविक्षाधीन 
कालावधी समाप्त करण्याबाबतचा प्रस्ताव संदर्भ क्र.२ येथील पत्रान्वये प्राप्त झाला आहे. 
2. शासन सेवेतील अधिकारी/कर्मचारी यांचा परिविक्षाधीन काळावधी समाप्त करण्यासंदर्भातील 
संदर्भाधीन क्र.१ येथील शासन निर्णयातील अटींची पूर्तता संबंधितांचे प्रकरणी होत असल्याने त्यांचा 
परिविक्षाधीन कालावधी खालील तक्त्यात स्तंभ क्र.०६ मध्ये नमुद केलेल्या दिनांकापासुन समाप्त करण्यात 
येत आहे व त्यांची नियुक्‍ती पुढे चाळू ठेवण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. 


अ. | अध्यापकाचे नांव, पदनाम | नियुक्तीचा शासन | कार्यभार धारण परिविक्षा परिविक्षा कालावधी 

क्र.  वकार्यरत संस्थेचे नांव निर्णय क्रमांक व केल्याचा कालावधीत | समाप्तीचा दिनांक 

दिनांक दिनांक घेतलेल्या रजा 

|. a | 2. 3. i, ee | षु. ६. 

: श्री.संदीपन प्रल्हाद नरोटे, | झ्ञा.नि.क्र.ससेनि- | १९/०८/२०१६ निरंक १८/०८/२०१८ 
विभाग प्रमुख, अणुविद्युत ३२१५/ प्र.क्र.३७०/ (म.पू) (4.4) 
अभियांत्रिकी, १५/तांशि-७ 
शासकीय निवासी महिला | दि.०१/०८/२०१६ 
तंत्रनिकेतन, तासगाव 


३. संबंधित संस्था प्रमुखांनी उक्त अध्यापकाच्या पुढील वेतनवाढी मुक्‍त करण्याच्या अनुषंगाने उचित 
कार्यवाही तातडीने करावी. 

४. सदर शासन आदेशा, सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय क्र.परिवि-२७१५/प्र.क्र.३०२/आठ, 
दि.२९ फेब्रुवारी, २०१६ मधील तरतुदीन्वये व सामान्य प्रशासन विभाग, शासन परिपत्रक क्र.परिवि/ २७१५/ 
प्र.क्र.२०३/ आठ, दि. २५ ऑगस्ट, २०१५ अन्वये प्रशासकीय विभाग प्रमुखास प्रदान केलेल्या अधिकारानुसार 
निर्गमित करण्यात येत आहे. 


शासन आदेडा HATH: पकास-२४१९/प्र.क्र. ८४/१९/तांशि-७ 


५. सदर झासन आदेश महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२००२०६१४५२०४१६०८ असा आहे. हा आदेडा डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने 


Digitally signed by Sudhir Jaya Shetty 
hi 


Sudhir Jaya Faia tra, ou=Higher and Technical 


stalCode=400032, st=Maharashti 
.20=7 2ea277025fdf5a4898b244953b82406e4«a05963bc456f1e1 
8621e5917d8305, 
INumbé 9d37d499a521b728aeb3dc8ec38b759420308b9fd7 
h e y 816002b4afOffbf1 1117, S\ 


Date: 2020.02.06 14:53:15 +05'30' 


(सुधीर जया शोट्टी) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


प्रत: 
श्री. संदीपन प्रल्हाद नरोटे, विभाग प्रमुख, अणुविद्युत अभियांत्रिकी, शासकीय निवासी महिला 
तंत्रनिकेतन, तासगाव (तंत्रशिक्षण संचालनालयामार्फत). 


१. संचालक, तंत्रशिक्षण, तंत्रशिक्षण संचाळनालय,महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
२. सह संचालक, तंत्रशिक्षण विभागीय कार्यालय, पुणे, 

३. प्राचार्य, शासकीय निवासी महिला तंत्रनिकेतन, तासगांव, 

४. महाळेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता / लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र-१, पुणे, 
५. जिल्हा कोषागार अधिकारी, सांगली, 

६. निवडनस्ती, तांशि-७. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


